शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील अवितरीत 
निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
तरतूदीमधून वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ जून,२०२१ 
वाचा:- 

१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 
२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र.क्र. 3-8/2020-Desk (MDM) दि.२३ एप्रिल, २०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 
४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र. 3-8/2020-Desk (MDM) दि.०९जून, २०२० 
५) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.११ ऑगस्ट, २०२० 


६) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.२० ऑक्टोबर, २०२० 


७ केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. W.5.3-8/2020-Desk (MDM) दि.२७ नोव्हेंबर,२०२० 


८) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. H.3-8/22Q0-Desk (MDM) दि.११ डिसेंबर, २०२० 


९) शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२०/ प्र. क्र.१००एसडी-३ दि.०८ जानेवारी, २०२१ 


१०) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. H.3-¥/202o-Desk (MDM) दि.१५ मार्च, २०२१ 


११) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.२६ मार्च,२०२१ 


प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत शाळेय पोषण आहार योजनेकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी वितरणाचे प्रमाण 


(केंद्र :: राज्य) ६० :: Yo असे आहे. केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण लेखाशिर्षातर्गत केंद्र 


हिस्स्याचा एकूण रु.७४८५३.०८ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास विहित कालावधीत उपलब्ध करुन दिला होता. 


सदर केंद्र हिस्स्याची रक्‍कम वित्त विभागाच्या मान्यतेने राज्य शासनाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये वितरीत 


केली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार केंद्र हिस्स्याच्या प्रमाणात सर्वसाधारण राज्य हिस्स्याची (vo Tah) 


रक्‍कम रु.४९९०२.०६ लक्ष वितरीत करणे sass होते. तथापि, कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादूर्भावामुळे उद्भवलेल्या 


परिस्थितीत राज्य हिस्स्याच्या सर्वसाधारण लेखाशिर्षामधून सन २०२०-२१ या संपूर्ण आर्थिक वर्षामध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


रु.३५०००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला. सबब, केंद्र हिस्स्याच्या प्रमाणात राज्य हिस्स्याचा 


रु.१४९०२.०६ लक्ष इतका निधी अवितरीत होता. सदर निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील राज्य हिस्स्याचा 


सर्वसाधारण लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या वर्षाच्या सर्वसाधारण घटकातंर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या 


राज्य हिस्स्याच्या निधीपैकी २५ टक्के निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने सन २०२०-२१ या 


आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण लेखाशिर्षातर्गत अवितरित असळेला राज्य हिस्सा रु.१४९०२.०६ लक्ष निधी वितरित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


शाळेय पोषण आहार योजनेसाठी सर्वसाधारण लेखाशिर्षांतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या आर्थिक 


वर्षामध्ये राज्य शासनास वितरीत केलेल्या केंद्र हिस्स्याच्या प्रमाणात अवितरीत असलेला राज्य हिस्स्याचा 


रु.१४९०२.०६ लक्ष (THI एकोणपन्नास कोटी दोन लाख सहा हजार फक्‍त) इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षातील खालील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


त त वितरीत करण्यास मान्यता 
अ.क्र. लेखाशिर्ष ल्पत तरतूद | ज्यात येत असलेला निधी 
7 मागणी क्रमांक $-2,2202, सर्वसाधारण | रु. ६००००.०० लक्ष रु. १४९०२.०६ लक्ष 

शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) 
शालेय पोषण आहार (सर्वसाधारण) 
(राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
एकूण रु. ६००००.०० लक्ष रु. १४९०२.०६ लक्ष 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकास व दि.०४ मे, २०२० 


रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४००/२०२१/व्यय-५, 


दि.०६/०४/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचा 


दि.१५ मार्च, २०२१ रोजीच्या आदेशाचा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये प्रत्यक्षात जमा 


झाल्याबाबतचा ई-मेल वित्त विभागाकडून दि.१९ मार्च, २०२१ रोजी प्राप्त झाला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


प्रत, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०११७३०१४९७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 


harashtra, 00: SCHOOL EDUCATION & SPORT 
DEPARTMENT, ICods ae harashtr 


2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70c45cf7 
559373, 


५ H A N KA R R AO P AWA R seria ber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f058411807fb103 
1¢17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 


Date: 2021.06.02 12:05:17 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


